सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षासाठी 


महाराष्ट्र राज्य हज समितीस निधी 
वितरित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.५१/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०१ डिसेंबर, २०२१. 
Pay: १) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.हज-२०१६/प्र.क्र.५१/का-५, 
दि. ०९.०९.२०२१ 


2) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः - अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक १४.१०. २०२१. 
3) महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र.९/ 
एसएचसी/बी-१८९, दि. १८.११.२०२१. 
प्रस्तावना :- 


नागपूर हज हाऊसच्या इमारतीमध्ये असलेल्या अग्निशमन यंत्रणेमध्ये दुरुस्त्या व अद्ययावतीकरण यांची 
आवर्यकता असल्याने त्यानुसार दुरुस्त स्वरुपातील अग्निशमन यंत्रणा उभारणीबाबत सन २०२०-२०२१ च्या दरसुचीवर 
आधारित रु. १,०३,८१,५००/- (रुपये एक कोटी तीन लाख एक्याऐंशी हजार पाचशे फक्त) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास संदर्भाधिन दि. ०९.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु कोवीड-१९ च्या 
संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात कार्यक्रम खर्चासाठी मर्यादा घालण्यात आल्यामुळे सदर 
निधी वितरित करण्यात आलेला नाही. आता वित्त विभागाने संदर्भ क्र. २ दि. १४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
“२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (०१९) हज समितीला सहायक 
अनुदान (कार्यक्रम) (2234 ए २७६), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) “या लेखाशीर्षाखाळी ५०% निधी उपलब्ध करुन 
दिलेला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या संदर्भ क्र. ३ च्या पत्रास अनुलक्षून नागपूर हज हाऊसच्या 
इमारतीमध्ये असलेल्या अग्निशमन यंत्रणेमध्ये दुरुस्त्या व अद्ययावतीकरणासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन नणय निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य हज समिती कार्यालयासाठी “ २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० 
इतर कार्यक्रम (०१) (०१९) हज समितीला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ए२७६), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) “ 
या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी रु. १५.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात 
आली आहे. 
2. “२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 02 समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (०१९) हज समितीला 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ए२७६), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) “या लेखात्ीर्षाखाली वित्त विभागाने एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.५१/का-५ 


तरतुदीच्या ५० % निधी वितरीत केला असल्याने अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे रु.७.५ कोटी इतका निधी 
वितरणासाठी उपलब्ध आहे. निधीची उपलब्धता विचारात घेता, नागपूर हज हाऊसच्या इमारतीमध्ये असलेल्या 
अग्निशमन यंत्रणेमध्ये दुरुस्त्या व अद्ययावतीकरण यांची आवश्‍यकता असल्याने त्यानुसार दुरुस्त स्वरुपातील अग्निशमन 
यंत्रणा उभारणीसाठी रु. १,०३,८१,५००/- (रुपये एक कोटी तीन लाख एक्याऐंशी हजार rast फक्त) इतका निधी 
वित्त विभागाच्या दि. १४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील विहीत केलेल्या अटी व शातींच्या अधीन राहून महाराष्ट्र राज्य 
हज समितीस वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. याकरिता होणारा खर्च मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्यलेखाशिर्ष- “२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (०१९) हज समितीला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ए२७६), ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) “या अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करिता मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. महाराष्ट्र राज्य हज समितीने हा निधी नागपूर महानगरपालिकेस हस्तांतरीत करुन सदर निधी ज्या 
प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावा व खर्च मंजूर केलेल्या निधीच्या 
मर्यादेत ठेवण्यात यावा. केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल 
कार्यालयास सादर करण्याची आणि महाळेखापालांच्या SI खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांची राहील. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२०११३३१३५१३१४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. DINESH MADHAVRAO ® 


SONAVANE जया 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
३. अवर सचिव (व्यय-४/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अवर सचिव (का-५/का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, खोली क्र. ६ व ७, तळमजला, साबू 
सिद्दिकी,मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
६. कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई. 
(9. निवडनस्ती (का-५). 


Cc 
ae 


पृष्ठ २ पैकी 2 


